RNI No. MAHBILL /2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ७५]] 


बुधवार, जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १८० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून २०१९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक. संकिर्ण-२०१९ / प्र.क्र . ४०/ तांशि -४. - महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शल्क यांचेविनियमन ) 
अधिनियम. २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट अधिनियम. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट शासन 
याद्वारे महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्यत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचेविनियमन ). 
नियम २०१७ या नियमामध्ये खालील प्रमाणे सधारणा करीत आहे. जसे : 

१ . या नियमांना. महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पर्णवेळ व्यावसायिक पदव्यत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशाचे विनियमन). ( सधारित ) नियम २०१९ असे म्हणावे. 

महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पर्ववेळ व्यावसायिक पदव्यत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशनाचे 
विनियमन), नियम २०१७ (यापढे या नियमास “ मख्य नियम " असे संबोधण्यात येईल ) मधील नियम २. उप नियम ( १). खंड ( छ ) मध्ये 
“ व्यवस्थापनशास्त्र संगणक उपयोजन( Computer Application) ” याऐवजी “ व्यवस्थापनशास्त्र. संगणक उपयोजन ( Computer 
Application ). फार्म डी ( Post Baccalaureate) आणि प्लॉनिंग ” असे समाविष्ट करण्यात यावे. 

३ . मख्य नियमातील नियम ८ . उपनियम ( ३). 


२ 


(i ) “ हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान " या शब्दांनंतर . “ फॉर्म डी ( Post Baccalaureate). प्लॉनिंग ” च 
समावेश करण्यात यावा : 


( १ ) 


भाग चार - ब -१८०-१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 
(ii ) उपनियम ( एक ). खंड ( क ) च्या परंतकाऐवजी खालील परंतक समाविष्ट करण्यात यावे. जसे : 

“ ( क ) एचएससी परीक्षेतील किंवा पदविका परीक्षेतील गणांची अधिकतम टक्केवारी ; " ; 
(iii ) उपनियम ( दोन ). खंड ( क ) च्या परंतकाऐवजी खालील परंतक समाविष्ट करण्यात यावे. जसे : 

“ ( क ) एचएससी परीक्षेतील किंवा पदविका परीक्षेतील गणांची अधिकतम टक्केवारी ; " ; 
मख्य नियमातील नियम १०. 
( १) उपनियम ( १ ). टप्पा एक. 
(i ) उपखंड ( क ) नंतर खालील उपखंडाचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

“ ( क -१) आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग व अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्या परस्पर गणवत्तेच्या आधारे त्यांच्यासाठी 
राखीव असलेल्या जागांसाठी विचार करण्यात येईल अन्यथा जर त्यांच्या गुणवत्तेनुसार त्यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गात 
जागा उपलब्ध होत नसतील तर त्यांचा परस्पर गणवत्तेच्या आधारे खल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल . ” ; 
(ii ) उपखंड ( घ ) आणि ( ड .) ऐवजी खालील उपखंडांचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

( घ ) विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या त्यांच्या संबंधित प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी 
विचार करण्यात येईल. संबंधित प्रवर्गातील अशा प्रकारच्या राखीव जागा त्यांच्या गणवत्तेनसार उपलब्ध होत नसतील तर. त्यांच्या 
परस्पर गणवत्तेनसार खल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 

( ङ ) अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान औषधनिर्माणशास्त्र “ फार्म डी ( Post Baccalaureate) व नियोजन पाठ्यक्रमांसाठी 
प्रायोजित आणि अप्रायोजित उमेदवारांना त्यांची परस्पर गणवत्ता विचारात घेऊन जागावाटप करण्यात येईल . ” ; 


( iii ) टप्पा-तिन. टप्पा - चार व टप्पा-पाच वगळण्यात यावा . 


( २ ) उपनियम ( २ ) मध्ये. 

(i ) खंड ( क ) मध्ये “ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद द्वारा ” या शब्दां ऐवजी " नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी द्वारा ” या शब्दांचा 
समावेश करावा 

(ii ) खंड ( ख ) मध्ये . " अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने " या शब्दां ऐवजी " नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने " या शब्दांचा 
समावेश करावा : 
( iii ) खंड ( च ) नंतर खालील खंडांचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

“ ( छ ) प्रथम वर्ष प्लॉनिंग - भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान द्वारे आयोजित कॉमन एन्टन्स एक्झामिनेशन फॉर डिझाईन ( CEED ) 
परीक्षेतील प्राप्तांक : 

( ज ) प्रथम वर्ष फार्म डी ( Post Baccalaureate)नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे आयोजित पदवीधर फार्म सी अभियोग्यता 
चाचणी (GPAT ) परीक्षेतील प्राप्तांक . " 


" 


: 


मख्य नियमातील नियम ११. उपनियम ( ३ ) मध्ये. 
(i ) खंड ( क ) मध्ये उपखंड ( दोन ) ऐवजी खालीलप्रमाणे उपखंडाचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

" ( दोन ) या नियमाच्या नियम १० मधील पोट-नियम ( १) मधील टप्पा-१ ते टप्पा-६ ; 
(ii ) खंड( ख ) मध्ये उपखंड ( एक ) ऐवजी खालील उपखंडाचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

“ ( एक ) या नियमाच्या नियम १० मधील पोट-नियम ( १ ) मधील टप्पा -१ ते टप्पा-६ ; " 
मख्य नियमाच्या नियम १२ मध्ये. 
(i ) खंड ( त्र) च्या ऐवजी खालील खंडाचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

" ( त्र ) सर्व प्रवेशित उमेदवारासाठी रु. १००० एवढे जागा स्वीकती शल्क असेल व हे शल्क ना परतावा प्रक्रिया शल्क म्हणन 
समजण्यात येईल ; 


7 


. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 
(ii ) खंड ( ड ) नंतर खालील कलमाचा समावेश करण्यात यावा. जसे : 

" ( ढ ) उमेदवाराने प्रवेश अर्जामध्ये प्रवेशासंबंधी केलेले कठल्याही प्रकारचेविधान किंवादिलेली माहिती वस्तस्थितीशी विसंगत 
किंवा चकीची असल्याचे कोणत्याही वेळी आढळन आल्यास संबंधित संस्थेचे प्राचार्य अशा उमेदवाराचा प्रवेश रद्द करतील आणि त्याचे 
शल्क जप्त करतील. प्रवेश रद्द केल्याच्या विरोधात उमेदवारास सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे सात दिवसांच्या आत अपील करता येईल. 
अशा प्रकारच्या अपिलावर सक्षम प्राधिकारी शक्यतो १५ दिवसांच्या आत निर्णय देतील व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. 

( ण ) बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याबाबतच्या प्राप्त तक्रारीची ठराविक कालमर्यादेत चौकशी करण्यात येईल व चौकशीनंतर 
तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास असे प्रवेश रद्द करण्यात येतील. त्यानंतर पढील योग्य ती कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांना सचित करून 
करण्यात येईल . " . 


७ 


मख्य नियमाच्या नियम १५ मध्ये.खंड ( ग ) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात यावे. जसे : 


“ ( घ) कोणत्याही वेळी प्रवेश रद्द करण्यास इच्छक उमेदवाराकडन अभ्यासक्रमाच्या पढील वर्षाचे शल्क वसल करण्यास संस्थाना 
अधिकार नसतील. ” 


८ . 


मख्य नियमास जोडलेली अनसची- एक . शीर्षकामधील 


“ क . मंजर प्रवेश क्षमते अंतर्गत जागांचे वाटप ”. उपशीर्षक " थेट द्वितीय वर्ष संगणक उपयोजन " व त्या खालील क्रमांक ९ व १० 
वरील नोंदीच्या च्या ऐवजी खालील उपशीर्षक व नोंदीचा समावेश करावा. जसे : 

फॉर्म डी ( Post Baccalaureate ) आणि प्लानिंग अभ्यासक्रमांसाठी 


" 


८० टक्के ( ६० टक्के बिगर 
प्रायोजीत व २० टक्के प्रायोजीत 


काही 
नाही 


२० टक्के ( १५ टक्के बिगर 
प्रायोजीत व ५ टक्के प्रायोजीत 
जागा) 


जागा ) 


९ | विनाअनदानित खाजगी 

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या संस्था 

वगळन ) 
१० विनाअनदानित अल्पसंख्याक 

शैक्षणिक संस्था. 


किमान 


महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी 
७५ टक्के $ # * बिगर प्रायोजीत 
व २५ टक्के $ # * प्रायोजीत 


५१ % @ 


२० टक्के (१५ टक्के बिगर 
प्रायोजीत व ५ टक्के 
प्रायोजीत जागा)". 


जागा. 


९ . 


मख्य नियमास जोडलेली अनसची-दोन . मधील खंड ( एक ) ऐवजी. खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात यावा. जसे : 
" ( एक ) -अनषंगिक प्रवेशाच्या जागा - समचित प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मानकानसार असतील ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश तिडके , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - १८०-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai400 032, dated the 12th June 2019 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND 
FEES) Act, 2015. 

No. TEM . 2019/C.R . 40/TE- 4. - In exercise ofthe powers conferred by section 23 of theMaharashtra 
Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions and Fees) Act, 2015 
(Mah . XXVIII of 2015), the Governmentof Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions to the 
Full Time ProfessionalPost Graduate Technical Courses) Rules , 2017 ,namely - 

1. These rulesmay be called theMaharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
(Regulation of Admissions to the Full Time Professional Post Graduate Technical Courses) (Amendment) 
Rules, 2019. 

2. In rule 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional EducationalInstitutions (Regulation of 
Admissions to the Full Time Professional Post Graduate Technical Courses) Rules, 2017 (hereinafter 
referred to as the " the principal rules " ), in clause (9 ), for the words “ Management and Computer 
Applications" the words "Management and Computer Applications, Pharm . D. (Post Baccalaureate ) and 
Planning " shallbe substituted . 
3. in rule 8 of the principal rules , in sub-rule (3 ), 

(1) after the words "Hotel Management and Catering Technology" the words“ , Pharm D. (Post 
Baccalaureate ), Planning " shallbe inserted ; 
(ii) in proviso to sub -rule (1), for clause (a ) the following clause shallbe substituted, namely : 

" (a ) higher percentage ofmarks in HSC or Diploma;"; 
(iii) in proviso to sub -rule (ii), for clause ( a) the following clause shall be substituted, 
namely 

"( a) higher percentage of marks in HSC or Diploma ;". 
4 . In rule 10 of the principal rules, 
(1) in sub -rule ( 1), in Stage-1, - 
(1) after sub - clause (a ), the following sub -clause shall be inserted , namely 

" (a - 1) Economically Weaker Section ( EWS) and Orphan Candidates shall be 
considered for allotment of seats reserved for them as per their Inter-Se-Merit, and if seat 
is not available in their respective reserved category , then they shall be considered for 
allotment in Open Category as per their Inter- Se -Merit."; 
( ii) for sub - clauses (d ) and ( e) the following sub- clauses shall be substituted , namely : 

" (d) Persons with Disability Category Candidates shallbe considered for allotmentof 
the seats reserved for them in their respective Category , as per their Inter-Se-Merit and if 
seat in their respective reserve Category is not available , then they shall be considered for 
allotment in Open Category as per their Inter-Se-Merit. 

(e) For Engineering and Technology ,Pharmacy ,Pharm D (Post Baccalaureate ) and 
Planning Courses Sponsored or Non -Sponsored Candidates shall be considered for 
allotmentasper Inter- Se -Merit. "; 
(iii) the Stage - III , Stage -IV and Stage - V shall be deleted ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 
( 2) in sub -rule ( 2 ), - 

() in clause (a ), for the words " conducted by All India Council for Technical Education " 
the words " conducted by National Testing Agency " shall be substituted ; 

( ii) in clause (b ), for the words " conducted by All India Council for Technical Education " 
the words and brackets " conducted by National Testing Agency" shall be substituted ; 

(iii) after clause (1) the following clauses shall be added ,namely - 

" ( 9) First Year Planning Score of Common Entrance Examination for Design (CEED ) 
conducted by the Indian Institute of Technology ; 

( h) First Year Pharm D.(Post Baccalaureate)- Score of Graduate Pharmacy Aptitude Test 
(GPAT), conducted by the National Testing Agency. " . 
5. In rule 11 of the principal rules, in sub -rule (3),- (i) in clause (a), for sub -clause (ii), following 
sub-clause shallbe substituted,namely:- " (ii) Stages I to VI of sub -rule ( 1) of rule 10 ;";(ii) in clause (b ), 
for sub -clause (i) the following sub-clause shallbe substituted , namely : 

" (1) Stages I to VI of sub-rule ( 1) ofrule 10 ; " . 
6. In rule 12 of the principal rules , - 
(1) for clause (i) the following clause shall be substituted ,namely - 

" U) The seat acceptance fee shall be Rs. 1000/-, for all admitted candidates and the same 
shallbe treated as non - refundable ." ; 
(ii) after clause (m ), the following clauses shallbe inserted ,namely : 

" (n) If any of the statementmade in application form or any information supplied by the 
candidate in connection with his admission is found to be false or incorrect, the Principal shall 
cancelhis admission and forfeit the fees. An appeal against the action of cancellation of 
admission , may be preferred within seven days to the Competent Authority. The Competent 
Authority shall decide the appealwithin fifteen days and his decision thereon shall be final. 

(0 ) Complaints regarding the use offake certificates to be investigated in timeboundmanner 
and if found guilty , such admission shall be cancelled . Further appropriate action shallbe initiated 

with due intimation to competent Authority. " 
7. In rule 15 of the principal rules , after clause (c), the following clause shall be added, namely 

"(d ) The institution shall notrecover thefees for the subsequent years from the student seeking 
cancellation of his admission at any point of time. ". 

8 In SCHEDULE -I to the principal rules, in the heading " A. Allocation of seats within sanctioned 
Intake", for sub -leading "Direct Admission to Second Year of Computer Application " and entries at Sr. 
No. 9 and 10 , appended to the said sub -leading the following sub -leading and entries shallbe substituted , 
namely S 

" For Pharm D. (Post Baccalaureate ) and Planning Courses 
9 Unaided Private 80 % (60 % for Non 

Nil 20 % ( 15 % for Non 
Professional Sponsored Seats 

Sponsored Seats and 
Educational Institutions and 20 % for 

5 % for Sponsored 
( excluding minority Sponsored Seats ) 

Seats ) 
institutions ) 
10 Unaided Minority 75 % ofM.S. Seats $#* Minimum 20 % (15 % for for Non 
Educational 

Non Sponsored , 25 % 51 % Sponsored Seats and 
Institutions. of M.S. Seats 

50 % for Sponsored 
for Sponsored . 

Seats ) ". 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जून १२, २०१ ९/ ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 
9. In SCHEDULE- II, to the principal rules , for clause (i), the following clause shallbe substituted , 
namely - 

" (1) Lateral Entry Seats: As per the normsofappropriate authority. ". 


By order and in the name ofthe Governor ofMaharashtra , 


SATISH TIDKE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING ,STATIONERY ANDPUBLICATIONS, 21-A ,NETAJISUBHASH ROAD,CHARNIROAD, MUMBAI400 004 
EDITOR :DIRECTOR DR.NAMDEO KONDAJIBHOSALE. 


